सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापात्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४,२० २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे -१८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


।। 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

२५७ 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २५८ 
असलेले नियम व आदेश . 

२५ ९ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले. 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


२७४ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


URBAN DEVEIOPMENT DEPATMENT] 


Mantralaya, Mumbai-400 032 


And Whereas , the Udgir Municipal Council, after 
following the legal formalities Stipulated u /s 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning (Act, 1966 
( Maharashtra Act. No. 37of 1966 ) ( hereinafter referred to 
as " the said Act") has Submitted to the Government for its 
Sanction a proposal for modification of the said 
Development. Plan , the said Reservation is to be redesignated 
as Housing for Dishoused ", (hereinafter referred to as the 
Proposed modification" ); 


Dated : 2nd March 2019 


NOTIFICATION 


TheMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . 

And whereas , after making necessary enquiries and 
No.TPS - 3718 / 2077 /CR-207/ 2018/ UD- 30. Whereas , consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
the Development Plan of Udgir (Revised ) has been the Government is of opinion that " the proposed Modification 
Sanctioned by thes Government vide Notification No. TPS 

Should be sanctioned ; 
3711/ 1825 / CR- 177/ 2011/ UD - 30 , Dated 3rd April , 2012 and Now , therefore in exercise of the powers 

conferred 

upon 
has come into force with effect from the 15th May , 2012 . it under sub- Section ( 2 ) of section 37 of the said Act, the 
(hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ; 

Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed 

Modification in the said Development Plan and for that 
And whereas, in the Said Development Plan , the land Purpose amends the above said Notifications dated 3rd April, 
bearing Survey No. 297 (Part) of Mouje Udgir, admeasuring 2012 as follows: 
area 1.02 Hect. (hereinafter referred to as the said Land and" ) 

" In the Schedule of Modifications appended to the 
is shown in " Reservation No. 15 -Municipal" Purpose Notification Sanctioning the said Development Plan the 
( hereinafter referred to as "the said Reservation "); 

following new entry shall be added after the last entry 
औ . भाग १ - ११ 

२५७ 


२५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


ENTRY 


" In the Development Plan of Udir (Revised ), " Reservation 
No.15 - Municipal Purpose " in Survey No.297 ( Part) of Mauje 
Udgir is redesignated as " Housing for Dishoused " 


अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणाचे नामभिधान 
Housing for Dishoused " असे करणेबाबतचा फेरबदलाचा 
प्रस्ताव ( यापुढे " प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) 
शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


A copy of the part Plan Showing the aforesaid sanctioned 
Modification shall be available in the office of the Chief 
Officer Municipal Council , Udgir office hours on all working 
day for inspection of Public for a period of one month . 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत 
केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करावा असे राज्य 
शासनाचे मत झाले आहे ; 


This Notification shall also be published on the 
Govt.website www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.M. PATIL, 
Under Secretary to Government. 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम 
( २ ) अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा 
वापर करुन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास 
शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक 
एप्रिल , २०१२ ची अधिसुचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 


नगर विकास विभाग 


३ 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक : ०२ मार्च, २०१९ 


विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सुचीतील 
शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात 
येत आहे ; 


अधिसुचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ . 


नोंद 


क्र.टिपीएस -३७१८ / २०७७ /प्र.क्र .२०७/ २०१८ /नवि -३०: 
ज्याअर्थी, उदगीर शहराची सुधारीत क्षेत्राची विकास योजना 
शासनाने शासन अधिसुचना नगर विकास विभागाची क्र . 
टिपीएस -३७११/ १८२५/ प्र.क्र .१७७/ २०११/ नवि -३० , दि . ०३ 
एप्रिल , २०१२ अन्वये मंजूर केली असून , ती दि . १५ मे , 
२०१२ पासून अमंलात आली आहे. (यापुढे " " उक्त विकास 
योजना " असे संबोधले आहे); 


"विकास योजना ( सुधारीत , मधील मौ . उदगीर येथील 
स.नं. २९ ७ मधील " आ.क्र .१५ Municipal Purpose या 
आरक्षणाचे नामाभिधान "बेघरांसाठी घरे ( Housing for 
Dishoused ) " असे करण्यात येत आहे 


उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत 
मुख्याधिकारी , नगर परिषद , उदगीर जि . लातूर यांच्या 
कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या अवलोकनार्थ 
एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे उदगीर 
येथील स.क्र . २९ ७ पै.मधील १.०२ हे. क्षेत्रावर ( यापुढे " उक्त 
क्षेत्र " असे संबोधले आहे .) आ.क्र.१५- Municipal Purpose 
हे आरक्षण दर्शविले आहे . ( यापुढे " उक्त आरक्षण " असे 
संबोधले आहे .); 


सदरची अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
www. maharashtra . gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेत 
स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसारे व नावाने , 

म.मो.पाटील , 


आणि ज्याअर्थी, उदगीर नगरपरिषदेने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन 
१ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे " उक्त 
अधिनियम " असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ ( १ ) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १ ९ ४० २५ ९ 

अधिनियम क्र .४१ ) यांच्या कलम ४ पोटकलम (१ ) च्या परंतुकाखाली 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या 

आहेत त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोटकलम ( ४ ) द्वारे 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्व प्रसिध्दीनंतर मी , दिपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी 
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ कलम-४ ( १ ) नुसार 

उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद , याद्वारे दि . २८ /०२/ २०१९ पासून 
अधिसूचना 

उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील दक्षिण जेवळी या महसूली 
क्र .२०१७/महसूल/ जमा-१ /सिआर-१८ , शासन अधिसूचना , महसूल गावातील सोबतच्या अनुसूचिमध्ये निर्दीष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या 
व वन विभाग, क्र . टिएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म-६,दिनांक , १ जुलै , १ ९ ७६ उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील रुद्रवाडी व पश्चिम तांडा 
अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसूली गावात रुपांतर करीत आहे . 


. 


अधिसूची 


५३५ 


५७४ 


६१३ 


६५२ 


६९ १ / ७३० 


७६ ९ 


८०८ 


८४७ 


८८६ 


५३६ 


५७५ 


६१४ 


६५३ 


६ ९ २ 


७३१ 


७७० 


८० ९ 


८४८ 


८८७ 


५३७ 


५७६ 


६१५ 


६५४ 


६ ९ ३ 


७३२ 


७७१ 


८१० 


८४ ९ 


८८८ 


५३८ 


५७७ 


६१६ 


६५५ 


६ ९ ४ 


७३३ 


७७२ 


८११ 


८५० 


८८ ९ 


५३ ९ 


५७८ 


६१७ 


६५६ 


६ ९ ५ 


७३४ 


७७३ 


८१२ 


८५१ 


८ ९ ० 


५४० 


५७ ९ 


६१८ 


६५७ 


६ ९ ६ 


७३५ 


७७४ 


८१३ 


८५२ 


८ ९ १ 


५४१ 


५८० 


६१९ 


६५८ 


६ ९ ७ 


७३६ 


७७५ 


८१४ 


८५३ 


८ ९ २ 


५४२ 


५८१ 


६२० 


६५९ 


६ ९ ८ 


७३७ 


७७६ 


८१५ 


८५४ 


८ ९ ३ 


५४३ 


५८२ 


६२१ 


६६० 


६ ९९ 


७३८ 


७७७ 


८१६ 


८५५ 


८ ९ ४ 


५४४ 


५८३ 


६२२ 


६६१ 


७०० 


७३ ९ 


७७८ 


८१७ 


८५६ 


८ ९ ५ 


५४५ 


५८४ 


६२३ 


६६२ 


७०१ 


७४० 


७७ ९ 


८१८ 


८५७ 


८ ९ ६ 


५४६ 


५८५ 


६२४ 


६६३ 


७०२ 


७४१ 


७८० 


८१ ९ 


८५८ 


८ ९ ७ 


५४७ 


५८६ 


६२५ 


६६४ 


७०३ 


७४२ 


७८१ 


८२० 


८५९ 


८ ९ ८ 


५४८ 


५८७ 


६२६ 


६६५ 


७०४ 


७४३ 


७८२ 


८२१ 


८६० 


८ ९९ 


५४ ९ 


५८८ 


६२७ 


६६६ 


७०५ 


७४४ 


७८३ 


८२२ 


८६१ 


९ ०० 


५५० 


५८ ९ 


६२८ 


६६७ 


७०६ 


७४५ 


७८४ 


८२३ 


८६२ 


९ ०१ 


५५१ 


५ ९ ० 


६२ ९ 


६६८ 


७०७ 


७४६ 


७८५ 


८२४ 


८६३ 


९ ०२ 


५५२ 


५ ९ १ 


६३० 


६६ ९ 


७०८ 


७४७ 


७८६ 


८२५ 


८६४ 


९ ०३ 


५५३ 


५ ९ २ 


६३१ 


६७० 


७० ९ 


७४८ 


७८७ 


८२६ 


८६५ 


९ ०४ 


५५४ 


५ ९ ३ 


६३२ 


६७१ 


७१० 


७४ ९ 


७८८ 


८२७ 


८६६ 


९ ०५ 


५५५ 


५ ९ ४ 


६३३ 


६७२ 


७११ 


७५० 


७८ ९ 


८२८ 


८६७ 


९ ०६ 


५५६ 


५ ९ ५ 


६३४ 


६७३ 


७१२ 


७५१ 


७ ९ ० 


८२९ 


८६८ 


९ ०७ 


५५७ 


५ ९ ६ 


६३५ 


६७४ 


७१३ 


७५२ 


७ ९ १ 


८३० 


८६ ९ 


९ ०८ 


५५८ 


५ ९ ७ 


६३६ 


६७५ 


७१४ 


७५३ 


७ ९ २ 


८३१ 


८७० 


९ ० ९ 


५५ ९ 


५ ९ ८ 


६३७ 


६७६ 


७१५ 


७५४ 


७ ९ ३ 


८३२ 


८७१ 


९ १० 


२६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


५६० 


५ ९९ 


६३८ 


६७७ 


७१६ 


७५५ 


७ ९ ४ 


८३३ 


८७२ 


९ ११ 


५६१ 


६०० 


६३ ९ 


६७८ 


७१७ 


७५६ 


७ ९ ५ 


८३४ 


८७३ 


९ १२ 


५६२ 


६०१ 


६४० 


६७ ९ 


७१८ 


७५७ 


७ ९ ६ 


८३५ 


८७४ 


९ १३ 


५६३ 


६०२ 


६४१ 


६८० 


७१९ 


७५८ 


७ ९ ७ 


८३६ 


८७५ 


९ १४ 


५६४ 


६०३ 


६४२ 


६८१ 


७२० 


७५ ९ 


७ ९ ८ 


८३७ । 


८७६ 


९ १५ 


५६५ 


६०४ 


६४३ 


६८२ 


७२१ 


७६० 


७ ९९ 


८३८ 


८७७ 


९ १६ 


५६६ 


६०५ 


६४४ 


६८३ 


७२२ 


७६१ 


८०० 


८३९ 


८७८ 


९ १७ 


५६७ 


६०६ 


६४५ 


६८४ 


७२३ 


७६२ 


८०१ 


८४० 


८७९ 


५६८ 


६०७ 


६४६ 


६८५ 


७२४ 


७६३ 


८०२ 


८४१ 


८८० 


५६ ९ 


६०८ 


६४७ 


६८६ 


७२५ 


७६४ 


८०३ 


८४२ 


८८१ 


५७० 


६० ९ 


६४८ 


६८७ 


७२६ 


७६५ 


८०४ 


८४३ 


८८२ 


५७१ 


६१० 


६४ ९ 


६८८ 


७२७ 


७६६ 


८०५ 


८४४ 


८८३ 


५७२ 


६११ 


६५० 


६८ ९ 


७२८ 


७६७ 


८०६ 


८४५ 


८८४ 


५७३ 


६१२ 


६५१ 


६ ९ ० 


७२९ । ७६८ 


८०७ 


८४६ । ८८५ 


( एकुण ग.नं. ३८३ ) 
ठिकाण उस्मानाबाद 
दिनांक - २८ / ०२/ २०१९ 


- 


(दिपा मुधोळ - मुंडे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


३ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

जमिन महसूल 

अधिनियम , १९ ६६ कलम-४ ( १ ) नुसार 
क्र .२०१८/ महसूल / जमा -१ /सिआर -२२, शासन अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग, क्र . टिएलसी-१०७६/ ६३९ २३ /म -६,दिनांक , १ जुलै , १९ ७६ अन्वये 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र .४१ ) यांच्या कलम ४ पोटकलम (१ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास 


असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोटकलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे 
पुर्व प्रसिध्दीनंतर मी , दिपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , जिल्हा 
उस्मानाबाद , याद्वारे दि . ०३/ ०३/ २०१९ पासून उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उस्मानाबाद 
तालुक्यातील घाटंग्री या महसूली गावातील सोबतच्या अनुसूचिमध्ये निर्दीष्ट 
केलेल्या हद्दीत असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उस्मानाबाद तालुक्यातील 
सेवालालनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसूली गावात रुपांतर करीत 
आहे . 


अधिसुची 


३१५ 


३२२ 


३२ ९ 


३३६ 


३४३ 


३६० 


३६७ 


४०२ 


४१८ 


४२६ 


३१६ 


३२३ 


३३० 


३३७ 


३४४ 


३६१ 


३६८ 


४०३ 


४१९ 


४७० 


३१७ 


३२४ 


३३१ 


३३८ 


३४५ 


३६२ 


३६ ९ 


४०४ 


४२० 


४७१ 


३१८ 


३२५ 


३३२ 


३३ ९ 


३५२ 


३६३ 


३ ९ ८ 


४१४ 


४२२ 


४७२ 


३१ ९ 


३२६ 


३३३ 


३४० 


३५७ 


३६४ 


३ ९९ 


४१५ 


४२३ 


३२० 


३२७ 


३३४ 


३४१ 


३५८ 


३६५ 


४०० 


४१६ 


४२४ 


३२१ 


३२८ 


३३५ 


३४२ 


३५ ९ 


३६६ 


४०१ 


४१७ 


४२५ 


( एकुण ग.नं. ६७ ) 
ठिकाण उस्मानाबाद 
दिनांक ०३/ ०३ / २०१ ९ 


(दिपा मुधोळ - मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १ ९ ४० 


२६१ 


४ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १९ ६६ कलम-४ ( १ ) 

नुसार 


१ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४१ ) यांच्या कलम ४ पोटकलम ( १ ) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या 
पोटकलम (४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्व प्रसिध्दीनंतर मी , 
दिपा मुधोळ -मुंडे, जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , जिल्हा उस्मानाबाद , 
याद्वारे दि . ०३/ ०३/ २०१९ पासून उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उस्मानाबाद 
तालुक्यातील घाटंग्री या महसूली गावातील सोबतच्या अनुसूचिमध्ये 
निर्दीष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उस्मानाबाद 
तालुक्यातील पवारनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसूली 
गावात रुपांतर करीत आहे. 


अधिसूचनेचा मसूदा 
क्र .२०१८ /महसूल/ जमा-१ /सिआर-२३ , शासन अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग , क्र . टिएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ / म-६,दिनांक , 
जुलै, १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन 


१ 


अधिसूची 


४५ 


१८२ 


१ ९ २ 


२०३ 


२१४ 


२२४ 


२३४ 


२४४ 


२५४ 


२६४ 


२७५ 


२८५ 


२ ९ ७ 


१७१ 


१८३ 


१ ९ ३ 


२०४ 


२१५ 


२२५ 


२३५ 


२४५ 


२५५ 


२६५ 


२७६ 


२८६ 


२ ९ ८ 


१७२ 


१८४ 


१ ९ ४ 


२०५ 


२१६ 


२२६ 


२३६ 


२४६ 


२५६ 


२६६ 


२७७ 


२८७ 


२ ९९ 


१७४ 


१८५ 


१ ९ ५ 


२०६ 


२१७ 


२२७ 


२३७ 


२४७ 


२५७ 


२६७ 


२७८ 


२८८ 


३०० 


१७५ 


१८६ 


१ ९ ६ 


२०७ 


२१८ 


२२८ 


२३८ 


२४८ 


२५८ 


२६८ 


२७९ 


२८ ९ 


३०१ 


१७६ 


१८७ 


१९७ / २०८ 


२१ ९ 


२२९ 


२३ ९ 


२४ ९ 


२५ ९ 


२७० 


२८० 


२ ९ ० 


३०२ 


१७७ 


१८८ 


१ ९९ 


२० ९ 


२२० 


२३० 


२४० 


२५० 


२६० 


२७१ 


२८१ 


२ ९ १ 


३०३ 


१७८ 


१८ ९ 


२०० 


२१० 


२२१ 


२३१ 


२४१ 


२५१ 


२६१ 


२७२ 


२८२ 


२ ९ ४ 


३०५ 


१८० 


१ ९ ० 


२०१ 


२११ 


२२२ 


२३२ 


२४२ 


२५२ 


२६२ 


२७३ 


२८३ 


२ ९ ५ 


३०६ 


१८१ 


१ ९ १ 


२०२ 


२१३ 


२२३ 


२३३ 


२४३ 


२५३ 


२६३ 


२७४ 


२८४ 


२ ९ ६ 


३०७ 


( एकुण ग.नं. १३० ) 
ठिकाण 

उस्मानाबाद 
दिनांक - ०३/ ०३ / २०१९ 


(दिपा मुधोळ - मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


५ 


आदेश 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 
वाचाः- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च वसुली आदेश/ 
२०१८ , दि ६.४.२०१८ 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ खर्च/ वसुली आदेश/ 
२०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ 


क्र . ना.बँका/ १-सआ/ दि राहुरी पिपल्स को- ऑप बँक/ का.क १५/ २०१८/ २१७७ : 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी डॉ , 
किशोर तोष्णिवाल अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि राहुरी पिपल्स को- ऑप बँक लि.राहुरी 
( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्य वसुली प्रमाणिपत्रांची 
अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहुन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि 
३१/ ३/ २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३ ) दि राहुरी पिपल्स को - ऑप बाँक लि.राहुरी, यांचे 
दि .२९ / ० ९ / २०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


२६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री.पांडुरंग सदाशिव वारे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


१ 


अटी : 


काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातुन 

कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ चे कलम व नियम १९ ६१ व नियम चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना 
सहकार , कायदा नियम यातील तरतुदी व पारिपत्रकीय सुचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढुन घेण्यात 
येतील . 


१० . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराक डून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व 
दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था अहमदनगर यांना सादर 
करावी. 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचे अवसायकाने दरमहा 
वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील 
प्रपत्र पाच मध्ये 

नूमद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


४ . 


वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


पुणे, ३१/१०/२०१८ 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक . 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार 

काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


वाचा :- , 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


७ . 


४ . 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी, दि राहुरी पिपल्स को ऑप बँक लि . राहुरी 
( अवसायनात ) असा फलक लावता येईल . 
९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 


६ 
जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

म.शा. मंत्रालय मुंबई, कृषि व सहकार विभागाची अधिसुचना 
क्र . सीएसएल -१३८१/ ५३३२३/ १५/ सी , दिनांक २२/ १० / १ ९ ८१. 

२ . शासन अधिसुचना क्र . सीएसएल -१४ ९ ३/ १९ ६२/ सीआर -४७ / 
१५ - स दिनांक २६/ ०७/ १९९९ 

३ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० सुधारणा राजपत्र 
दिनांक ३०/०८/२०१४ . 

मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचेपरिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ स..आ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ 
फेरनियुक्ती/ ९/२००७ दिनांक ०१/०१/२०१७. 

व्यवस्थापक , इंडियन अर्बने को- ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोयायटी लि . 
हिंगोली यांचा प्रस्ताव जा.क्र .IUCCS ३० / २०१८-१९ दिनांक २७/०८ / 
२०१८ 

अधिसुचना 
क्र.कक्ष -२/ वसूली/ क्र .१५६/ अधिकार / १६७२/ २०१८:- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्राप्त करण्यांत 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , मी , सु.प्र . मेत्रेवर , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था हिंगोली या अधिसुचनेद्वारे इंडियन अर्बन को ऑपरेटिव्ह क्रेडीट 
सोयायटी लि . हिंगोली यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकार यांना हिंगोली 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 


७ . 


१० . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १ ९ ४० २६३ 

निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस वसुली अधिकार वैयक्तीक , 
( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) जबाबदार राहतील . 
वसूली अधिकारी ) व ( जे ) विक्रीवर अधिकार तसेच नियम १०७ खालील 

पुढील वर्षासाठी मुदतवाढीची आवश्यकता वाटल्यास सदर 
उपनियम ११ परंतुका प्रमाणे अपसेट प्राईस कायम करण्यापुर्वी निबंधकाची आदेशाचा मुदतवमिची संपण्याच्या दोन महिन्यापुर्वी प्रस्ताव सादर करावा. 
मान्यता घ्यावी आणि उपनियम १४(i) मधील वसुली अधिकारी या 

८. लिलावासंबंधी वेळोवेळी केलेल्या कार्यावाहीचा अनुपालन अहवाल 
ऐवजी जिल्हा उपनिबंधक दुरुस्ती आणि उपनियम १४ ( iii ) मधील परंतु या कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील . 
वगळल्याची नोंद घ्यावी ( १५),( १७) (१८ ) व ( २० ) तसेच कलम १९ व ९ . विशेष वसूली अधिकारी यांनी जंगम व स्थावर मालमत्तो जप्ती 
१० नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी या व विक्रीची प्राक्रिया व पध्दती (नियम १०७) नुसार करण्यात यावी . 
अधिसुचनेच्या दिनांक 

० ९ / १०/ २०१८ ते ३१/ ०३ / 

विशेष वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
२०१८ पर्यंत खालील प्रमाणे विशेष वसुली व , विक्री अधिकारी म्हणुन १९ ६० तील तरतुदी व कार्यध्दतीनुसार सरचार्चवसूली व भरणा शासकीय 
हिंगोली जिल्हा कार्यक्षेत्राचा इंडियन अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट परिपत्रकानुसार जबाबदारीने पार पाडण्यात यावी. 
सोसायटी लि . हिंगोली या पतसंस्थेची सहकारी कर्जाची वसूली करावयाच्या ११ . मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
कार्यवाही पुरती शक्ती श्री.दिपक मुरलीधर शर्मा, वसुली अधिकारी यांना राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक जा.क्र.प्रशा/ व.अ . 
हिंगोली जिल्हयातील सहकारी कर्जवसुलीसाठी विशेष वसुली व विक्री | जप्त / कब्जाबंदी/ ० ९ दिनांक २० / ०३/ २०० ९ अन्वये सहकारी बँक व 
अधिकार चे अधिकार खालील अटींच्या अधीन राहुन प्रदान करीत आहे. पतसंस्थांच्या विशेष वसूली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमतेचा 

शासन निर्णय क्र . संकीर्ण -१५०४/ ३१३ / १५ /-स दिनांक कर्जदारांकडील ताबा , जोपर्यत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात 
२३/११/२००६ अन्वये विशेष वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रे विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये . 
वापर करण्यास मनाई आहे. 

१२ . वाचाः- क्र . ४परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोर पालन करण्यात 
२. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यु झाल्यास प्रदान अधिकार यावे 
आपोआप रद्द होतील . 

१३ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी कलम १५६ चे अधिकार प्राप्त 
३. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरपवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कार्यवाही संबंधीचा अहवाल वेळोवेळी या 
आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील 

कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील तसे केल्यास त्यांना प्रदान 
वसूली अधिकारी यांना प्रदान कालावधीत समाधानकारक वसुली केलेले अधिकार रद्द करण्यात येतील . 
न केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

९ / १० / २०१८ 
५ . नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्च) वसूल करुन बँक , स्तरावर 

सु.प्र.मेत्रेवार , 
त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्च वेळच्या वेळी शासकीय 

जिल्हा , उपनिबंधक . 
कोषगारात भरणा करुन चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास 

सहकरी संस्था , हिंगोली. 
सादर करावा 

६ . नियमबाह्य कामकाज केल्याचे आढुळन आल्यास व त्यामधुन 


४ . 


हिंगोली , 


७ 


आदेश 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 


वाचाः- १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ व नियम 
१ ९ ६० 


२ . मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक 
१९ ४२/ २०१३ मधील दि . ५/१२/२०१५ रोजीची आदेश . 


३ . या कार्यालयाचे क्र.८- सआ / वैधा. कार्य व अवसा./ काम / 
कलम १५६/ २०१६ / दि २४/६/२०१६ 


क्र . ना.बँका/१ - सआ/ का.क .१५६ / श्री पी.के. आण्णापाटील जनता 
बँक / १८ / २००५ दिनांक ०३/११/२०१८ : महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी डॉ , किशोर तोष्णिवाल 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये श्री . पी.के.आण्णा पाटील जनता सहकारी बँके 
लि . नंदुरबार ( अवसासनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्यो नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्य 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसूली बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची 
विक्री करुन रककमा वसूली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील 
अटीस अधीन राहुन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि ३१/ ३/ 
२०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 


४ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ /वसूली 
अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती /२०१७ दि . १/१/२०१७ 


५ . अवसायक , श्री.पी.के.आण्णा पाटील जनता सहकारी बँक 
लि . नंदुरबार ( अवसायनात ) यांचे दिनांक १४/०८/२०१८ चे पत्रा 
सोबतचा प्रस्ताव . 


२६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार ,मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री.यशवंत सेना माहिते 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई , ठाणे , पुणे , औरंगाबाद , 
नागपूर , व रत्नागिरी जिल्हे 


१ 


अटी : 


१ . 


या कार्यालयाने दि . २४/६/२०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या 
परिपत्रकनूसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ- ३- अ ४ , व ब कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी , संस्था नंदुरबार यांना सादर 


करावी . 


९ . 


४ . 


२ . वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतुन 
काढुन टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी वसूली केलेल्या संपूर्ण सरचार्च 
रकमेचा भरणा वसूल कलेल्या महिन्यातच चलनाचे शासकीय कोषागारातुच 
करावा . याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमूना अ -१ , अ -२ , अ -३ , अ -४ सोबत जोडला आहे. 

मा.उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचि का क्र . १९ ४२/ २०१३ 
दि बॅसिन कॅथालिक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्य 
दि . ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची 
कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 
१९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी. 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेले अधिकार काढुन घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ,, आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ,, या शब्दांचा 


अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी , श्री.पी.के.आण्णा पाटील जनता सहकारी बँक लि . 
नंदुरबार ( अवसायनात ) असा फलक लावता येवू शकेल 

वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार / 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याचा 
कार्यवाही करावी. 
१० . 

वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडुन वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व सरचार्च रक्कम शिवाय इतर कोणातीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दि . १/१/२०१७ मधील क्र . 
कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसूली अधिकाऱ्याना करावयाची 
कायावाही यामधील मार्गादर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याची कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुदे केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा. 
पुणे, ३/११/२०१८ 

डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


११ . 


४ 


७ . 


८ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 
वाचा:- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था / सआ -५ / खर्च वसुली 
आदेश / २०१८ , दि ६.४.२०१८ 

२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ खर्च/वसूली 
आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ 

३ ) गोदावरी लक्ष्मी को - ऑप बँक लि . जळगाव , यांचे 
दि . १४/११/२०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


क्र . ना.बँका/ १ -सआ/ गोदावरी लक्ष्मी को - ऑप बँक / का.क्र १५६ / २४३८ / 
२०१८ :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन मी डॉ , किशोर तोष्णिवाल अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये गोदावरी लक्ष्मी को ऑप 
बँक लि.जळगाव या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व 
नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहुन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि ३१/३/ २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१ ९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


२६५ 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री.नितीन आसाराम भंगाळे 


जळगाव जिल्हा 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


१ 


अटी : 


४ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम चे १९ ६१ नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार , कायदा सहकार 
कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवशयक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास 
सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे आधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत 
केलेल्या परिपत्रनूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था जळगाव यांना सादर करावी . 

वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 
रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढुन घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेह “महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा 


तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
व नियम १९ ६१ नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली 
अधिकारी, असा फलक लावता येईल 
९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. 
संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीते आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरणे व संवितरण व संवितरण अधिकार/ प्रगार करणार 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याचा कार्यवाही करावी . 
१० . वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडुन वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये 
आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व दराने अमंलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 
११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली 
अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे अवसायाकाने दरमहा 
अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्रे पाच 
मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा . 
पुणे २८/११/२०१८ 

डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त ( प्रशासन ) निबंधक 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे , 


७ . 


९ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 
वाचा:- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च वसुली 
आदेश / २०१८ , दि ६.४.२०१८ 

२ ) या कार्यालयाचेपरिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ खर्च/ वसुली आदेश / 
२०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ 

३) दि ओझर मर्चन्ट को - ऑप बँक लि.ओझर जि नाशिक यांचे दि . 
२२/११/२०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

क्र . ना.बँका/१ - सआ/ दि . ओझर मर्चन्ट को - ऑप बँक/ का क . १५६ / 
२०१९ :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी 


डॉ , किशोर तोष्णिवाल निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम व 
नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्यासाठी 
दि ओझर मर्चन्ट को- ऑप बँक लि.ओझर जि . नाशिक या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस 
अधीन राहुन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि ३१/३/२०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे. 


२६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


नाशिक जिल्हा 


१ 


श्री.सागार बाबासाहेब आहेर 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी: 


अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार , कायदा नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढुन घेण्याते येतील . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी , दि ओझर मर्चन्ट को ऑप बँक लि . ओझर जि नाशिक 
असा फलक लावता येईल . 


९ . 


२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरणे व संवितरण अधिकार/ 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातुन 

कर्ज 

वसुल करण्याचा 
कार्यवाही करावी . 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था नाशिक यांना सादर करावी . 


१० . 


४ . 


वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडुन वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व 
दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेले अधिकार 

काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे अवसायाकाने 
दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा . 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


पुणे,२९ / ०१/ २०१९ 


७ . 


वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 
अपर आयुक्त (प्रशासन ) निबंधक 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


२६७ 


१० 


अपर निबंधक यांजकडून 
वाचाः- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था / सआ-५/ खर्चवसूली 
आदेश / २०१८ , दि ६.४.२०१८ / 

२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५ खर्च/ वसुली 
आदेश / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ 


क्र . ना.बँका/ १ - सआ / दि वैद्यनाथ अर्बन को ऑप बँक का .क्र . १५६/ 
२३९ ३ / २०१८ : महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी डॉ ,किशोर तोष्णिवाल अपर ( प्रशासन ) निबंधक सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि राहुरी पिपल्स को- ऑप 
बँक लि.परळी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्य वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ 
चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहुन या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि ३१/ ३/ २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 


३ ) दि वैद्यनाथ अर्बन को- ऑप बँक लि . परळी यांचे दि . 
३०/१०/२०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री.एस.एस.गिरमे 


पुणे जिल्हा 


ओ.एस.डी.व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


अटी: 


९ . 


वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ चे नियम १९ ६१ व चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार 
कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार , कायदा , 
नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढुन घेण्याते येतील. 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था बीड यांना सादर करावी. 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतुन 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार काढुन घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


४ . 


अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी, वैद्यनाथ अर्बन को ऑप बँक लि . परळी ( अवसायनात ) 
असा फलक लावता येईल . 

वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकार/ 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याचा 
कार्यवाही करावी. 
१० . वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व 
दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 
११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे अवसायाकाने 
दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा. 
पुणे २१/१२/२०१८ 

डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 

अपर ( प्रशासन ) निबंधक 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


७ . 


२६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० भाग १ - पुरवणी 
११ 

हक्कात किंवा जबाबदारीस बाधा येणार नाही आणि कोणताही 

इसम पदाधिकारी किंवा न्यायालय यांच्या पुढे अनिर्णीत असलेल्या 
अपर निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

कोणत्याही वैध कारवाया संस्थेला किंवा संस्थेच्या विरुध्द तिच्या 
वाचले: संस्थेचे नावात बदल करणेबाबतचा दिनांक १९ / नवीन नावाने 

चालु 

ठेवता येईल . 
१०/२०१८ रोजीचा संस्थेचा पोटनियम दुरुस्ती प्रस्ताव , 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५/१२/२०१८ रोजी माझ्या सही 
प्रस्तावना 

शिक्यानी दिला असे . 


पुणे , १८/१२/२०१८ 


डॉ.पी.एल.खंडागळे , 


अपर निबंधक सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) 


क्र . स.आ.- ५/ पतसंस्था / सार्वजनिक बांधकाम कर्म सह . 
पत म . नांदेड / पोनिदु/ कलम/ १५/ १८ / ३०२४ : ज्याअर्थी 
सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित 
नांदेड , विभाग परिसर स्नेहनगर , नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणीकृत संस्था असुन ( यापुढ सदरहु सस्थेचा उल्लेख उक्त 
संस्था संबोधिला आहे तिचा नोंदणी क्रमांका एन.डी. एन ./ 
एन.डी/ डी / बी.एन.के./ ओ / ३०६-८६ असा आहे आणि . 


महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१२ 


अपर सहकार आयुक्त व निबंधक यांजकडून 


ज्याअर्थी उक्त संस्थेने तिच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत 
उक्त संस्थेचे सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नांदेड विभाग परिसर , स्नेहनगर , नांदेड या नावाने 
बदल करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. आणि 


वाचा:- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.पतसंस्था / सआ 
५ / खर्च वसूली आदेश/ २०१८ , दि ६.४.२०१८ 


ज्याअर्थी उक्ते संस्थेने तिच्या नावाते बदल करणेबाबत या 
कार्यालयास विनंती अर्ज केला असुन सरदचा बदल हा सभासदांनी 
बहुमतांनी मंजूर केला असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ 
खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ 


३ ) दि परभणी पिपल्स को - ऑप बँक लि.परभणी 
( अवसायनात ) यांचा प्रस्ताव दिनांक दि . २९ / १२/ २०१८ 


त्याअर्थी या संस्थेचे नाव बदलन्याबाबत मी खालीलप्रमाणे 
आदेश पारित करीत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार , 
मी डॉ.पी.एल. खंडागळे , अपर निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य पुणे , सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नांदेड , विभाग परिसर , स्नेहनगर , नांदेड या ऐवजी 
सार्वनिक बांधकाम मंडळ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नांदेड सन्हेनगर , नांदेड असो नावातील बदल मंजूर करीत 
असुन महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियमे १९ ६० चे कलम 
१५ ( २) अन्वये बदल केलेल्या नावाची नोंद नोंदणी प्रमाणपत्रा 
मध्ये घेण्यात आली आहे . 


क्र . ना.बँका/ १ - सआ / दि परभणी पिपल्स बँक / का.क १५६/ 
२०१८/२५३ : महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी डॉ , किशोर तोष्णिवाल अपर प्रशासन व 
विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये दि पर भाणी पिपल्स को- ऑप बाँक 
लि.परभणी( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्य वसूली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि ३१ / 
३/२०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


संस्थेच्या नावात बदल करण्यात आल्यामुळे संस्थेच्या किंवा 
तिच्या कोणत्याही सदस्याचेकिंवा माजी सदस्याच्या कोणत्याही 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


२६ ९ 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री.एम.बी.सुरवसे 


अवसायक तथा जिल्हा 

उपनिबंधक 


वसुली अधिकारी 


१ 


परभणी व जालना 

जिल्हे 
परभणी व जालना जिल्हे 


२ 


श्री.डी.आर.कांबळे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


३ 


श्री.टि.व्ही.देशमुख 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


परभणी व जालना जिल्हे 
परभणी व जालना जिल्हे 


४ 


श्री.एम.एन.रेंगे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अटी: 


या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या 
ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यो नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ नियम १०७ 
अन्वये ) असे लिहावे . 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ चे कलम व नियम १ ९ ६१ व नियम चे नियम 
१०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज 
वसुली करताना , सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व 
परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती 
चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढुन घेण्याते येतील 


८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर वसुली अधिकारी , दि परभणी पिपल्स को ऑप बँक लि . 
परभणी ( अवसायनात ) असा फलक लावता येईल . 


२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 


९ . 

वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका 
व अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर 
पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरणे व 
संवितरण अधिकार/ पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रनुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज 
वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर 
करावी . 


१० . 


४ . वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस 
सेवेतुन काढुन टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यु झाल्यास, अशा 
अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
व दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११ . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास 

आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढुन घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे.बँकेचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुदे 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२ . वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमुद करावा. 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५ स दि 
२३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


पुणे,३० /०१/ २०१ ९ 


७ . 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र 
शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 


डॉ.किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक प्रशासन , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे, 


२७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलमे १२ ( १) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण ‘सर्वसाधारण संस्था ’ असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था 
आहे 


अंबाजोगाई , ०६.१०.२०१८ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र .१६७८ . सनिअ/ प्रशासन / बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल / ओ/६५२/ १८ : 

सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था, अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसूचीत करीत आहेत की , वैद्यनाथ अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलमे १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था आहे 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ता अंबाजोगाई 


१६ 


अंबाजोगाई , 

०६.१०.२०१८ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, ता.अंबाजोगाई 


१४ 


क्र .१६८० . सनिअ / प्रशासन /बीएचआर/एजेआय / जीएनएल / ओ/ ६५७/ १८ : 

सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था , अंबाजोगाई, ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , बळीराजा अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या. हिवरा ( खु)., पो सोमनाथबोरगाव ता.अंबाजोगाई, 
जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ 
( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियमे १९ ६० चे नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था , असुन उपवर्गीकरण 
इतर संस्था आहे 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


अंबाजोगाई , ०६.१०.२०१८ 


क्र .१६७८ . सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल/ ओ/ ६५६ / १८ : 

सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , अद्वीक अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या. नावाबवाडी घोलपवाडी ता.अंबाजोगाई, जिल्हा 
बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलमे १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचेवर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था 
आहे 


, 


व्ही.एल.पोतंगले 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


अंबाजोगाई , ०६.१०.२०१८ 


१७ 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


. 


१५ 


. 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र .१६८१. सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल / ओ/ ६५३/१८: 

सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , छत्रपती संभाजीराजे 
अभिनव सहकारी संस्था मर्या. घाटनांदुर . ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियमे १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था आहे 
अंबाजोगाई , ०६.१०.२०१८ 

व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


क्र .१६७९ . सनिअ/ प्रशासन /बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल/ ओ/ ६५७/ १८ : 

सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , श्री.माऊली अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या. चंदनवाडी, पो राळुकवाडी ता.अंबाजोगाई, जिल्हा 
बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१ ९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० २७१ 
१८ 

पो . वरवटी ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
अधिसुचना 

नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) 
क्र .१६ ९ ७. सनिअ/प्रशासन/बीएचआर/एजेआय / जीएनएल/ ओ/६५२/ १८: 

अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था , असुन 
सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था , अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की , श्री.दत्त अभिनव 

उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे 
सहकारी संस्था मर्या. माकेगाव ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था 

अंबाजोगाई , १०.१०.२०१८ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलमे १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

व्ही ..एल . 

.पोतंगले, 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

सहाय्यक निबंधक 
सर्वसाधारण संस्था ’ असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था आहे 

सहकारी संस्था, ता.अंबाजोगाई 
अंबाजोगाई , ०६.१०.२०१८ 


२१ 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


१ ९ 


अधिसुचना 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


१८ : 


क्र .१६९ ८ . सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल / ओ/ ६५२/ 

सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड की , श्री..योगेश्वरी अभिनव सहकारी 
संस्था मर्या. अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलमे १२ ( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था , असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर 
संस्था, आहे 


क्र .१६४३ . सनिअ / प्रशासन/ बीएचआर / एजेआय / जीएनएल/ ओ/ 
६६२/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , श्री . साई अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था’ असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर 
संस्था आहे 


अंबाजोगाई , २०.१०.२०१८ 


अंबाजोगाई , १०.१०.२०१८ 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


२२ 


२० 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र .१६ ९९ . सनिअ/ प्रशासन /बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल / ओ / 
६५२/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई, जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , जनकल्याण अभिनव सहकारी संस्था मर्या. वरवटी 


अधिसुचना 
क्र .१७९ ३ . सनिअ/प्रशासन /बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल / ओ / 
६६६/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई, जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , श्री . खोलेश्वर अभिनव सहकारी संस्था मर्या . 
अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र 


शके १ ९ ४० 


२७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , 

भाग १ - पुरवणी 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असुन संस्था , आहे 
उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे 

अंबाजोगाई , ३०.०१.२०१ ९ 
अंबाजोगाई , २०.१०.२०१८ 

व्ही.एल.पोतंगले , 
व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 

सहकारी संस्था ता.अंबाजोगाई,. 


२३ 


२५ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्र .१७६४ . सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल/ ओ/ 
६६३/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , भाग्योदय जनविकास प्रतिष्ठाण अभिनव सहकारी 
संस्था मर्या. पहीवडगाव अंबाजोगाई ता.अंबाजोगाई , जिल्हा 
बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था , 
असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था आहे 


क्र .१६६ . सनिअ/प्रशासन /बीएचआर/ एजेआय /जीएनएल / ओ/ 
६७५/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , श्रीराम अभिनव सहकारी संस्था मर्या. जोगाईवाडी 
ता.अंबाजोगाई, जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था, असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर 
संस्था आहे 


अंबाजोगाई , २९ .१०.२०१८ 


अंबाजोगाई , ३०.०१.२०१९ 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगई 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


२६ 


२४ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्र .१२५ . सनिअ / प्रशासन / बीएचआर /एजेआय / जीएनएल / ओ / 
६७२/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , निवृत्तीनाथ अभिनव सहकारी संस्था मर्या. साकुड 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 


क्र .१६९ . सनिअ / प्रशासन / बीएचआर/एजेआय/ जीएनएल / ओ / 
६७६/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , श्री.राधा अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई 
ता.अंबाजोगाई, जिल्हा बीड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० २७३ 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 

सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र 

नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १) आणि 
सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) 

अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असुन 
वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर 
संस्था आहे 

उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे 
अंबाजोगाई , ३०.०१.२०१ ९ 

अंबाजोगाई , ३०.०१.२०१ ९ 

व्ही . 
व्ही.एल.पोतंगले , 

.एल . पोतंगले , 
सहाय्यक निबंधक 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई , 

सहकारी संस्था ता.अंबाजोगाई 


२७ 


२ ९ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्र .१७१. सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल/ ओ/ 
६६२/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , जय बजरंग अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर 


क्र .२६२ . सनिअ/ प्रशासन / बीएचआर/ एजेआय/ जीएनएल/ ओ / 
६६२/१८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , धारेश्वर अभिनव सहकारी संस्था मर्या. मांडवा 
पठाण ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण ‘ सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर 
संस्था आहे 


संस्था , आहे 


अंबाजोगाई , ३०.०१.२०१९ 


अंबाजोगाई , ०८.०२.२०१९ 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई 


व्ही.एल.पोतंगले , 
सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ,. 


२८ 


३० 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्र .१७३ . सनिअ / प्रशासन / बीएचआर /एजेआय / जीएनएल / ओ / 
/ १८ : सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था , अंबाजोगाई , 
ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहेत की , सामकामात अभिनव सहकारी संस्था मर्या. काळवीट 
लमाण तांडा ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र 


क्र .२५७. सनिअ/ प्रशासन / बीएचआर/ एजेआय / जीएनएल / ओ/ ६७७/ १८ : 

सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की पंडित दीनदयाळ 
उपाध्याय अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित काळवीट तांडा ता अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 


२७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १४-२० , २०१९ : फाल्गुन २३-२९ , शके १ ९ ४० 


.. 


भाग १ - पुरवणी 


कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ 
( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण 
इतर संस्था आहे 


सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे 


अंबाजोगाई , ०८.०२.२०१ ९ 


अंबाजोगाई , ०८.०२.२०१ ९ 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई , 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई , 


३२ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


३१ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र .२५५. सनिअ/ प्रशासन /बीएचआर/एजेआय/ जीएनएल / ओ /२५५/ १८ : 

सहाय्यक निबंधक सहकारी, संस्था , अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की खोपरनाथ अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या. चन्नई ता.अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 


क्र .२५६ . सनिअ /प्रशासन / बीएचआर /एजेआय / जीएनएल / ओ/ ६७७/ १८ : 

सहाय्यक निबंधक सहकारी , संस्था , अंबाजोगाई , ता.अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसुचीत करीत आहेत की महेश्वर अभिनव 
सहकारी संस्था मर्या. घाटनांदुर ता.अंबाजोगाई, जिल्हा बीड , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असुन उपवर्गीकरण ‘ इतर संस्था आहे 


अंबाजोगाई , ०८.०२.२०१ ९ 


व्ही.एल.पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.अंबाजोगाई , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431005 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , 

MUMBAI - 400004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


